नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा योजनेची 
मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.०७/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक :- २४ मार्च,२०२१ 


वाचा :- 
नगर विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.जिवायो २०१०/प्र.क्र.२६/नवि-४,दि.०८.०२.२०११ 


प्रस्तावना :- 


महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगरपंचायती क्षेत्रामध्ये नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा या 
जिल्हा योजनेची अमलबजावणी करण्यासाठी वाचा येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी,२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आळेली आहेत.सदर शासन निर्णयात या 
योजनेअंतर्गत कार्यान्वयन यंत्रणेबद्दल अधिक स्पष्टता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 

नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा या जिल्हा योजनेअंतर्गत वितरीत निधीमधुन हाती 
घ्यावयाच्या कामासंदर्भात कार्यान्वयन यंत्रणा ठरविण्याचे अधिकार संबधीत जिल्ह्याच्या जिल्हा 
नियोजन व विकास समितीस प्रदान करण्यात येत आहे. 


०२. नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा या जिल्हा योजनेअंतर्गत वितरीत निधीमधुन हाती 
घेतलेल्या कामाच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी देखिल संबधीत कार्यान्वयीन यंत्रणेची राहील. 
याबाबतची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबधीत जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


०३. वाचा येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी,२०२१ च्या शासन निर्णयातील इतर अटी व शर्ती कायम 
राहतील 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक (२०२१०३२४१७४९२४७७२५) असा आहे.हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PANDURANG JOTIBA JADHAV 
PANDURANG IN, o=Government Of Mahar URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 


JOTIBA JADHAV  — ब ल म" 
(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१, मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/ प्र.क्र. ०७/ नवि-४, 


२. मा.राज्यमंत्री ( नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
पु. आयुक्‍त व संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
६. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
। सर्व जिल्हाधिकारी 
१०. आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 
११, मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. प्रधान सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवडनस्ती, नवि-४ कार्यासन , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


